महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि-१०२३/प्र.क्र.७८/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २६ मे, २०२३. 


आदेशा 


श्री.सुनिल पांडुरंग पांढरे, उप सचिव, महसूल व वन विभाग यांची सह आयुक्‍त 


(प्रशासन), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे या पदावर खालील अटी व शतींच्या 


अधीन राहून प्रथमत: ३ वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


(आ श्री. सुनिल पांडुरंग पांढरे हे ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रूजू होतील 


त्या तारखेपासून प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईळ आणि ती सेवा ज्या तारखेला 


ते आपल्या शासकीय पदाचा कार्यभार पुन्हा स्वीकारतील, त्या तारखेला समाप्त 
होईल. 


(ब) जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाळा आवश्‍यक वाटली तर 


प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून 


घेण्याचा अधिकार शासन / सक्षम प्राधिकाऱ्यास राहील. 


(क) जर त्यांची सेवा स्वीयेत्तर नियोक्त्यालळा आवश्‍यक वाटली नाही, तर त्यांना मूळ 


विभागाकडे परत पाठविण्याची मुभा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला राहील. मात्र याप्रमाणे 


परत पाठविण्यापूर्वी स्वीयेत्तर नियोक्त्याने शासनाला / सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन 
महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे; आणि 


(ड) त्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे, अशी कमीत कमी 


तीन महिन्यांची लेखी नोटीस शासनाला / सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना 


मूळ विभागाकडे परत येण्याची मुभा राहील. 


२. म.ना.से. (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा....इ.) नियम १९८१ मधीळ नियम yo 


(परिशिष्ट-२) मध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्ती विचारात घेऊन, प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या अटी 


व शर्ती, महसूल व वन विभाग व नगर विकास विभाग यांनी आपापसात सल्लामसलत करून 


ठरवाव्यात. 


शासन seat क्रमांकः प्रतिनि-१०२३/प्र.क्र.9८/का.१४ 


३.  श्री.पांढरे यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी महसूल व वन 


विभागामार्फत हाताळण्यात येतील. 


४. श्री.सुनिल पांडुरंग पांढरे, उप सचिव, महसूल व वन विभाग यांना, सह आयुक्त 


(प्रशासन), पुणे महानगर wear विकास प्राधिकरण, पुणे या प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रूजू 


होण्याकरिता महसूल व वन विभागाने तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 


५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०५२६११४५०८९७०७ असा आहे. 
हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Vi N AY AK 1: hae ou=GENERAL 


e183d1e9775b63142b6a94941 तहा. 
at 1032, st=Maharashtre 
s 


BABURAO MANE व 
(वि.बा.माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


9280६308670519570789 
n=VINAYAK BABURAO MANE 


१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

२. अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्र.स., मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, महसूल व वन विभाग/नगर विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 

५. आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे. 

६. सह/उप सचिव (आस्थापना), महसूल व वन विभाग/ उप सचिव (नवि-७), नगर 
विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७. श्री.सुनिल पां. पाढरे, उप सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
(विभागामार्फत) 

८. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


